सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- नागपूर विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक ३३ ] 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , 

पदोन्नती , 
चार - ब 

व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३ ९ . 


पृष्ठे 

१-२ 


२ - ९ 


No. SPP - 2019 - A.S . 62 - D - XIV ---- 


अनुक्रमणिका 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400032 , Date 2nd August 2022 . 
NOTIFICATION 


II 


भाग एक - अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ३०.०० 


( १ ) 


पृष्ठे 


। 

In view of the recommendation from Home Department , the Government of Maharashtra hereby cancels the 
appointment of Adv . Asif Shaukat Qureshi as " Special Public Prosecutor " for conducting the Case bearing No. 147 
2002 , before Hon'ble judicial Magistrate , First Class Court , Nagpur which is arising out of C.R. No. 97-2002 and C.R. 
No. 101-2002 registered at Ganeshpeth Police Station , District Nagpur , which was made vide Government Notification 
No. SPP . 2019 - A.S . 62 - D - XIV , dated 14th May , 2021 , with immediate effect . 


१-२ 


No. SPP - 2019 - A.S . 62 - D - XIV In view of the recommendation from Home Department , the Government of 
Maharashtra ; in exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( Act No. II of 1974 ) , hereby appoints Adv . Smt . Jyoti Vajani as " Special Public Prosecutor " for conducting the 
cases and applications and related matters before Hon'ble Sessions Court Nagpur and Hon'ble Bombay High Court , 
Bench at Nagpur which is / are arising out of C.R. No. 97-2002 and C.R. No. 101-2002 rigistered at Ganeshpeth Police 
Station , District Nagpur . 

ना . - एक -१ ( १६५६ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 

2. The fees of Adv . Smt . Jyoti Vajani , Special Public Prosecutor , shall be paid by Home Department . 

3. Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers 
( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any reasons . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


२ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४० . 


( १ ) 


अ . क्र . न्यायिक अधिका - यांचे नाव व पदनाम 


१ 


क्रमांक ३५० - बी - ८-२ - ९ ० , भाग -२ , वर्धा.– 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , वर्धा हे खालील दर्शविलेल्या न्यायीक अधिका - यांना त्यांचे नावासमोर रकाना क्रमांक ( ४ ) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
सन २०२२ या वर्षामधील उन्हाळी सुट्टी दिनांक ९ मे २०२२ ते ५ जून २०२२ या कालावधीमध्ये खालीलप्रमाणे मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


२ 


वाचा : -संबंधीत न्यायीक अधिकारी यांचे उन्हाळी सुट्टी मिळणेबाबतचे अर्ज . 

आदेश 


४ 


( २ ) 

श्रीमती एम . आय . आरलैंड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


श्रीमती आर . व्ही . आदोने , 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 

सत्र न्यायाधीश , वर्धा 


३ श्री . 


आर . 
श्री . आर . एम . मिश्रा 

जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


श्रीमती आर . जे . राय , 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा 


अनुसूची 


मागणी केलेल्या उन्हाळी 

सुट्टीचा तसेच मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगीचा 
कालावधी 

( ३ ) 

दि . ३० मे २०२२ 
ते 

दि . ५ जून २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 


दि . १५ 


मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


मे 

दि . ९ मे २०२२ 
९ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


मंजूर केलेल्या उन्हाळी 
सुट्टीचा तसेच मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीचा 


कालावधी 
( ४ ) 

दि . ३० मे २०२२ 
ते 

दि . ५ जून २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . १५ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


VAISHALI P. BORUDE , 
Section Officer . 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीत 
कार्यभार सोपविलेल्या न्यायिक 
अधिका - यांचे नाव व पदनाम 


( ५ ) 

श्रीमती आर . व्ही . आदोने , 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 

सत्र न्यायाधीश , वर्धा . 


श्री . व्ही . पी . आदोने , 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 

सत्र न्यायाधीश , वर्धा . 


दि . ९ मे २०२२ ते दि . १५ मे २०२२ पर्यंत 

श्री . व्ही . पी . आदोने , 

तदर्थ , जि . न्या . - २ व अति . सत्र न्यायाधीश 
वर्धा व 


दि . १६ मे २०२२ ते दि . २२ मे २०२२ 

पर्यंत श्रीमती आर . व्ही . आदोने , 

जि . न्या . - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा . 


( १ ) 

५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 
( ३ ) 


( २ ) 

श्री . व्ही . पी . आदोने , 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 

सत्र न्यायाधीश , वर्धा 


श्री . एन . यु . परमा , 

सचिव , जिल्हा विधी सेवा 
प्राधिकरण , वर्धा 


श्रीमती एस . पी . बाबर , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

वर्धा 


श्रीमती पी . व्ही . राणे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा 


श्री . एम . एम . गुप्ता , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
वर्धा 


श्री . एस . एस . शिंदे , 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , वर्धा 


श्री . आर . बी . राजा , 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

वरिष्ठ स्तर , 

वर्धा 


श्री . ए . एम . जोशी , 

४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , वर्धा 


श्रीमती आर . आर . लोहिया , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

वरिष्ठ स्तर , 

वर्धा 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
९ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


मे 

दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


( ४ ) 

दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 


दि . २२ मे २०२२ 

मे 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ 

९ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


( ५ ) 

श्रीमती आर . व्ही . आदोने , 

जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 

सत्र न्यायाधीश , वर्धा . 


३ 


दि . ९ मे २०२२ ते दि . १५ मे २०२२ पर्यंत 

श्री . एम . एम . गुप्ता , 

सह . दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
वर्धा व 

दि . १६ मे २०२२ ते दि . २२ मे २०२२ 
पर्यंत श्री . आर . बी . राजा , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा . 
दि . ९ मे २०२२ ते दि . १५ मे २०२२ पर्यंत 
श्री . एस . एस . शिंदे , 

२ रे सह . दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर वर्धा व 

दि . १६ मे २०२२ ते दि . २२ मे २०२२ 
पर्यंत श्री . आर . बी . राजा , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

वर्धा . 


श्रीमती आर . आर . लोहिया , 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा . 


श्रीमती आर . आर . लोहिया , 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा . 


दि . १६ मे २०२२ ते दि . २२ मे २०२२ 

पर्यंत श्रीमती आर . आर . लोहिया , 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा व 

दि . २३ मे २०२२ ते दि . २ ९ मे २०२२ 
पर्यंत श्री . ए . एम . जोशी , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा . 


श्री . ए . एम . जोशी , 

४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

वर्धा . 


श्रीमती आर . आर . लोहिया , 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा . 


श्री . ए . एम . जोशी , 

४ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वर्धा . 


30 


( १ ) 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


२० 


( २ ) 

श्रीमती व्ही . एम . देवर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , वर्धा 


श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वर्धा 

कनिष्ठ स्तर , 


श्री . ए . एस . साटोटे , 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश . 

कनिष्ठ स्तर , वर्धा 


· 


श्री . बी . ए . अग्रवाल , 

४ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा 


श्रीमती एन . व्ही . साहू , 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , वर्धा 


श्री . ए . एस . शर्मा , 

६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा 


( ३ ) 

दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


श्री . आर . आर . मेंढे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . 

सत्र न्यायाधीश , हिंगणघाट . 


$ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . १५ मे २०२२ 


( ४ ) 

दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 


दि . १६ मे २०२२ 

मे 

ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . १३ मे २०२२ 

( दि . ७ मे २०२२ चे 
का . वे . नंतर ते 
दि . १७ मे २०२२ चे 
का . वे . पुर्वीपर्यंत ) 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . १५ मे २०२२ 


( ५ ) 

श्रीमती एन . व्ही . साहू , 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा . 


टीप : - १. वर्धा मुख्यालयी असलेले वर्धा येथील रिमांडचे काम दिनांक ८-५-२०२२ रोजीचे श्री . बी . ए . अग्रवाल , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा , दिनांक १४-५-२०२२ व ५-६-२०२२ रोजीचे श्रीमती एम . वाय . नेमाडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा , दिनांक १५-५-२०२२ व १६-५-२०२२ रोजीचे श्रीमती एन . व्ही . साहू , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , वर्धा , दिनांक 
२२-५-२०२२ रोजीचे श्री . ए . एस . शर्मा , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा तसेच दिनांक २८-५-२०२२ व २ ९ - ५-२०२२ 
रोजीचे श्रीमती व्ही . एम . देवर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा , हे न्यायीक अधिकारी सांभाळतील . 


दि . १६ मे २०२२ ते दि . २२ मे २०२२ 
पर्यंत श्रीमती एन . व्ही . साहू , 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा व 

मे 

दि . २३ मे २०२२ ते दि . २ ९ मे २०२२ 
पर्यंत श्री . ए . एस . साटोटे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा . 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . १५ मे २०२२ 


श्रीमती एन . व्ही . साहू , 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा . 


२. दिनांक २३-५-२०२२ ते २ ९ - ५-२०२२ रोजी पर्यंत बाल न्यायमंडळ , वर्धा येथील कामकाज श्रीमती व्ही . एम . देवर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , वर्धा , हे न्यायीक अधिकारी सांभाळतील . 


श्रीमती एन . व्ही . साहू , 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

वर्धा . 


श्री . बी . ए . अग्रवाल , 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा . 


श्रीमती एन . व्ही . साहू , 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

वर्धा . 


श्रीमती एम . आय . आरलैंड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , व अति . 
सत्र न्यायाधीश , वर्धा . 


( १ ) 

२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


टीप : - १. श्री . आर . आर . मेंढे जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , हिंगणघाट यांचे उन्हाळी रजेच्या कालावधीतील न्यायीक कार्यभार 
रकाना क्र . ( ५ ) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहिल , व प्रशासकीय कार्यभार श्रीमती आर . एम . गणवीर , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट यांचेकडे राहील . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


( २ ) 

श्रीमती आर . एम . गणवीर , 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट , 


२ . 


श्रीमती आर . व्ही . डफरे , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हिंगणघाट , 

श्री . बी . जी . पवार , 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट . 


श्री . एन . पी . देशपांडे , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट . 
श्री . डी . आर . बोर्डे , 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट . 


श्रीमती आर . एम . गणवीर , दि . न्या . व स्तर , हिंगणघाट यांचे उन्हाळी रजेच्या कालावधीतील न्यायीक कार्यभार रकाना क्र . ( ५ ) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे राहिल , व प्रशासकिय कार्यभार दि . १६ मे २०२२ ते २२ मे २०२२ पर्यंत श्री . बी . जी . पवार , २ रे सह दि . न्या . क . स्तर , 
हिंगणघाट यांचेकडे राहील व दिनांक २३ मे २०२२ ते २७ मे २०२२ पर्यंत श्रीमती आर . व्ही . डफरे , सह दि . न्या . क . स्तर , हिंगणघाट 
यांचेकडे राहील व दिनांक २८ मे २०२२ ते २ ९ मे २०२२ पर्यंत श्री . डी . आर . बोर्डे , ४ थे सह दि . न्या . क . स्तर , हिंगणघाट यांचेकडे 
राहील . 


श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पुलगांव . 


( ३ ) 

दि . १६ मे २०२२ 
ते 


श्री . एस . पी . बुंदे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , पुलगांव . 


दि . २ ९ मे २०२२ 

( दि . १६ मे २०२२ 
रोजी पासून ते 
दि . ३० मे २०२२ चे 
का . वे . पुर्वीपर्यंत ) 


ना . - एक -२ ( १६५६ ) . 


१६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि 
. 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . ५ जुन २०२२ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 


दि . ५ जून २०२२ 

दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


( ४ ) 

दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 


दि . १५ मे २०२२ 
( दि . ९ मे २०२२ चे 

सकाळी ६.०० पासून 
ते दि . १६ मे २०२२ 
चे का . वे . पुर्वीपर्यंत ) 
दि . १६ मे २०२२ 
ते 
दि . २ ९ मे २०२२ 
( दि . १६ मे २०२२ चे 
का . वे . पुर्वीपर्यंत ते 
दि . ३० मे २०२२ 
मे 

चे का . वे . पुर्वीपर्यंत ) 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . ५ जुन २०२२ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 


दि . ५ जून २०२२ 

दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


( ५ ) 

दि . १६ मे २०२२ ते दि . २२ मे २०२२ 
पर्यंत श्री . आर . बी . राजा , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा व 
दि . २३ मे २०२२ ते २ ९ मे २०२२ पर्यंत 
श्री . ए . एम . जोशी , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा . 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . १५ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


श्री . बी . जी . पवार , 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट . 


दिनांक २३ मे २०२२ ते २७ मे २०२२ 
पर्यंत श्रीमती आर . व्ही . डफरे , 


सह दि . न्या . कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट व 
दिनांक २८ मे २०२२ ते ५ जून २०२२ 
पर्यंत श्री . डी . आर . बोर्डे , ४ थे सह 
दिवाणी न्या . कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट , 
श्री . डी . आर . बोर्डे , 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट . 


श्री . एन . पी . देशपांडे , 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट . 
श्री . एस . पी . बुंदे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पुलगाव . 


श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पुलगाव . 


६ 


( १ ) 

२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- चालू 


( २ ) 

श्रीमती टी . एस . गायगोले , 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

आर्वी . 


श्री . आर . एल . राठोड , 

सह . दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

आर्वी . 


श्री . एम . जे . मोहोड , 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
आष्टी . 


श्रीमती एम . एम . अलोणे , 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

कारंजा ( घा . ) 


श्री . ए . जी . म्हस्के , 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

सेलू . 


श्रीमती ई . व्ही . धांडे , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

सेलू . 


श्री . डी . एस . पारवाणी , 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

समुद्रपूर . 


श्री . पी . बी . वराडे , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
समुद्रपूर . 


वर्धा : 
दिनांक ५ मे २०२२ . 


( ३ ) 

दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 


दि . २२ 


मे 

मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . १५ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
९ 
ते 


दि . १५ मे २०२२ 
( दि . ८ मे २०२२ चे 
का . वे . नंतर ते 
दि . १६ मे २०२२ चे 
का . वे . पुर्वीपर्यंत ) 


दि . २२ 


मे २०२२ 
ते 

दि . २६ मे २०२२ 

( दि . २१ मे २०२२ चे 
का . वे . नंतर ते 
दि . २७ मे २०२२ चे 

का . वे पुर्वीपर्यंत ) 


( ४ ) 

दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . २३ मे २०२२ 
ते 

दि . २ ९ मे २०२२ 


दि . १६ मे २०२२ 
ते 

दि . २२ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . १५ मे २०२२ 


दि . ९ मे २०२२ 
ते 

दि . १५ मे २०२२ 


दि . २२ मे २०२२ 
ते 

दि . २६ मे २०२२ 


( ५ ) 

श्रीमती एम . एम . अलोणे , 
दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , कारंजा ( घा . ) 


दि . ९ मे २०२२ ते दि . १५ मे २०२२ 

पर्यंत श्रीमती टी . एस . गायगोले , 
दि . न्या . क . स्तर , आर्वी व 

दि . १६ मे २०२२ ते २२ मे २०२२ पर्यंत 
श्रीमती एम . एम . अलोणे , दि . न्या . क . 
स्तर , कारंजा ( घा . ) 


दि . ९ मे २०२२ ते दि . १५ मे २०२२ 
पर्यंत श्रीमती टी . एस . गायगोले , 
दि . न्या . क . स्तर , आर्वी व 

दि . १६ मे २०२२ ते २२ मे २०२२ पर्यंत 

श्रीमती एम . एम . अलोणे , दि . न्या . क . 
स्तर , कारंजा ( घा . ) 


दि . २३ मे २०२२ ते दि . २७ मे २०२२ 
पर्यंत श्रीमती टी . एस . गायगोले , 


दि . न्या . क . स्तर , आर्वी व 

दि . २८ मे २०२२ ते २ ९ मे २०२२ पर्यंत 
श्री . आर . एल . राठोड , सह दि . न्या . क . 
स्तर , आर्वी . 


श्रीमती ई . व्ही . धांडे , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
सेलू . 


श्री . ए . जी . म्हस्के , 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

सेलू . 


श्री . पी . बी . वराडे , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

समुद्रपूर . 


श्री . डी . एस . पारवाणी , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

समुद्रपूर . 


आशुतोष नि . करमरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५४१ . 

" 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) 

अधिसूचना 


, 


७ 


क्र . जिकागों - दंड - कावि -१४६ / २०२२ 

ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक गोंदिया कार्यालयीन पत्र दिनांक २८-०४-२०२२ नुसार दिनांक ०१-०५-२०२२ ते १५-०५-२०२२ या कालावधीत 
जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागणी संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित 
केले जात आहेत . तसेच दिनांक ०१-०५-२०२२ रोजी महाराष्ट्र दिन , दिनांक ०३-०५-२०२२ रोजी मुस्लिम बांधवांचा “ रमजान ईद ” हा सण तसेच 
अक्षय तृतीया " उत्सव सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे . या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी दक्षता घेणे गरजेचे आहे , त्यामुळे संपूर्ण 
गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता कायम राखणेस उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली 
आहे . 


त्याअर्थी , मी , श्रीमती स्मिता बेलपत्रे , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकार अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया जिल्ह्याकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक ०१-०५-२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक १५-०५-२०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत 
उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याव्दारे देण्यात येत आहे . 

( १ ) 

शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले / दंडे / बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी ईतर कोणतीही वस्तु 


बरोबर नेणे . 

( २ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

( ३ ) 

दगड किंवा ईतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधन बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे , 
( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे प्रदर्शन करणे , 

( ५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 

( ६ ) 


( ७ ) तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येऊ 

नये , 


अशा , प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 
राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणने / अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे , 


सदर अधिसूचनेची सुचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सुचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 

सदर अधिसूचना दिनांक ०१-०५-२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक १५-०५-२०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील , 

सदर अधिसूचना शासकिय तसेच बिन शासकिय कर्मचा - यांना त्यांच्या कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणूकीस लागू असणार नाही , 


सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उलंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमांतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशीष्ट 
अश्या प्रकरणात सुट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २ ९ - ०४-२०२२ ला सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 

दिनांक : २ ९ एप्रिल २०२२ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४२ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) 

अधिसूचना 


क्र . जिकागों - दंड- कावि- १६० / २०२२ 

66 

ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक गोंदिया कार्यालयीन पत्र दिनांक १३-०५-२०२२ नुसार दिनांक १५-०५-२०२२ ते २ ९ - ०५-२०२२ या कालावधीत 
जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागणी संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलन आयोजित 
केले जात आहेत . तसेच दिनांक १६-०५-२०२२ रोजी “ बुद्धपौर्णीमा " हा सण तसेच इतर सण साजरा करण्यात येणार आहे . या दरम्यान कायदा व 
सुव्यवस्था राखणेकामी दक्षता घेणे गरजेचे आहे , त्यामुळे संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता कायम राखणेस उक्त 
कालावधी करीता मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 


( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 


त्याअर्थी , मी , श्रीमती स्मिता बेलपत्रे , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकार अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया जिल्ह्याकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक १६-०५-२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक २ ९ - ०५-२०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत 
उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याव्दारे देण्यात येत आहे . 

( १ ) 

शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले / दंडे / बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी ईतर कोणतीही वस्तु 


बरोबर नेणे . 

कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

दगड किंवा ईतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधन बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे , 
व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे प्रदर्शन करणे , 

जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 

अशा , प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 
राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणने / अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे , 


( ७ ) तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येऊ 
नये , 


सदर अधिसूचनेची सुचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सुचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 

सदर अधिसूचना दिनांक १६-०५-२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक २ ९ - ०५-२०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील , 

सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणूकीस लागू असणार नाही , 


सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उलंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमांतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशीष्ट 
अश्या प्रकरणात सुट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १३-०५-२०२२ ला सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 

दिनांक : १३ मे २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ / श्रावण २७ भाद्रपद २ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५४३ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ ची कलमे ३७ ( १ ) ( ३ ) 

अधिसूचना 


क्र.जिकागों - दंड - कावि -१६६ / २०२२– 

ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक गोंदिया कार्यालयीन पत्र दिनांक २५-०५-२०२२ नुसार दिनांक ३०-०५-२०२२ ते १३-०६-२०२२ या कालावधीत 
जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटना , कडून त्यांच्या प्रलंबित मागणी संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे , रास्तारोको , जेल भरो व संप इत्यादी आंदोलने आयोजित 
केले जात आहेत . आगामी ग्रामपंचायत निवडणूकांच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी दक्षता घेणे गरजेचे आहे . त्यामुळे संप गोंदिया 
जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता कायम राखणेस उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 


९ 


त्याअर्थी , मी , श्रीमती स्मिता बेलपत्रे , अतिरीक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकार अंतर्गत सन १ ९ ५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये गोंदिया जिल्ह्याकरीता सार्वजनिक शांतता / सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेसाठी दिनांक ३०-०५-२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक १३-०६-२०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत 
उक्त कालावधी करीता मनाई आदेश याव्दारे देण्यात येत आहे . 

( १ ) 

शस्त्रे / सोटे / तलवारी / भाले / दंडे / बंदुका / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारिरीक ईजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी ईतर कोणतीही वस्तु 


बरोबर नेणे . 

( २ ) 

कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

( ३ ) दगड किंवा ईतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधन बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे , 
व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे प्रदर्शन करणे , 

( ४ ) 

( ५ ) 

जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 

( ६ ) अशा , प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 
राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणने / अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे , 


( ७ ) तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येऊ 
नये , 


सदर अधिसूचनेची सुचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सुचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 


सदर अधिसूचना दिनांक ३०-०५-२०२२ च्या ००.०१ वाजे पासून दिनांक १३-०६-२०२२ च्या २४.०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील , 

सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा - यांना त्यांच्या कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा - या मिरवणूकीस लागू असणार नाही , 


सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उलंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमांतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशीष्ट 
अश्या प्रकरणात सुट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २६-०५-२०२२ ला सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 

दिनांक : २६ मे २०२२ . 


स्मिता बेलपत्रे , 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया . 


ना . - एक -३ ( १६५६ ) . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


